राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.रनाळा-येरखेडा (ता. कामठी, जि. नागपूर) 
संयुक्‍त नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.७५/ पापु-१३ 
७ वा माळा, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०९ मे, २०१९ 


वाचा 


ae) 
— 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१६/प्र.क्र.४०/पापु-१९, 
दि.२८ सप्टेंबर, २०१६ 

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१७८/पापु-१९, 
दि.०८ मार्च, २०१९ 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः 
मजीप्रा/मुअना/तांशा-२/१०/१९, दि. २९ मार्च, २०१९ 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, नागपूर यांचे तांत्रिक मंजूरी आदेशा 
क्रमांकः मजीप्रामंना/तांशा-२/३१७/२०१९, दि.०४ फ़ेब्रुवारी, २०१९ 


>. 


AN 
~~ 


= 


प्रस्तावना:- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मौ. रनाळा- 
येरखेडा (ता. कामठी, जि. नागपूर) संयुक्‍त नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१७८६.३६ लक्ष इतक्या ढोबळ 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी आहे. तथापि संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मौ. रनाळा-येरखेडा संयुक्‍त पाणीपुरवठा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामध्ये 
हस्तांतरित करण्यात आली आहे. दरसुचीतीळ वाढ, जादा दराची निविदा स्विकृती व वाढत्या 
शहरीकरणामुळे ३८.३६ कि.मी. वाढीव वितरण व्यवस्था टाकणे आवश्‍यक असल्याने मूळ योजनेच्या 
किंमतीत रु.१७९.४१ लक्ष वाढ होत आहे. त्यामुळे मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर 
यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये सदर पाणीपुरवठा योजनेचा रु.१९६५.७७ लक्ष इतक्या ढोबळ 
किंमतीचे अंदाजपत्रक सुधारित प्रशासकीय मंजूरीसाठी शासनास सादर केळे आहे. सदर सुधारित 
अंदाजपत्रकास अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, नागपूर यांनी संदर्भाधीन क्र.४ 
येथील आदेशान्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार मौ. रनाळा-येरखेडा (ता. कामठी, जि. 


शासन निर्णय क्रमांकःराग्रापे-२०१९/प्र.क्र.७५/पापु-१३ 
नागपूर) संयुक्‍त नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमुद HIS वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. रनाळा-येरखेडा (ता. कामठी, 


जि. नागपूर) संयुक्‍त येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १९६५.७७ लक्ष (रु. एकोणवीस कोटी पासष्ट 


लाख सत्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 


कार्यक्रमांतर्गत पुढील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


9) 
२) 


(9) 


८) 


ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत कार्यान्वित करण्यात येईल. 


या योजनेच्या मूळ प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या शासन निर्णयातील व तांत्रिक मान्यतेच्या 
आदेशातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात देण्यात 
यावी. संबंधीत कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यांकडून योजना प्रत्यक्षात 
पूर्ण झाली आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना 
ताब्यात घेण्यासंबंधी संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात 
पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबधित ग्रामपंचायतीच्या 
अधिका-यांनी संयुक्तपणे योजनेची पहाणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही 
दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 


सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणीपुरवठा योजना या 
देखभाल दुरुस्ती अभावी वीजदेयके न भरल्यामुळे बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे 
सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी 
वाढ करण्यात यावी. 


योजनेची चाचणी घेतल्यानंतर योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे/जिल्हा परिषदेकडे 
हस्तांतरित करुन लेखे बंद करण्यात यावेत. 


योजना राबविणे त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी येणारा 
आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतीही 
मदत/अनुदान मिळणार नाही. 


हागणदारी मुक्‍तीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


योजना पुनर्सुधारित होणार नाही, याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःराग्रापे-२०१९/प्र.क्र.७५/पापु-१३ 
९) योजनेची कामे विहित कालमर्यादेत पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने व वाढीव कामांची आवश्‍यकता 


पाहता मूळ योजनेचे काम करीत असलेल्या ठेकेदाराची तयारी असल्यास वाढीव कामे 
त्याचेकडून करण्यात यावीत. अन्यथा स्वतंत्र निविदा काढण्यात याव्यात. 


२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतीळ वाढीव खर्च रु.१७९.४१ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी 
एकोणऐंशी ळाख एकेचाळीस हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातर्गत राज्य 
हिळ्यातून/जिल्हा नियोजन मंडळाकडून उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील 
अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात 
येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/89॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०९११२७४२९८२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digaly signed by Ram Aparao 
J R a mM Ap p a rao vane = Ram Apparao Sabane, C 


= IN, S = Maharashtra, O = 


S a b a Nn e Government Of Maharashtra, OU = 
Water Supply and Sanitation 
Department 
Date: 2019.05.09 15:10:52 +05'30' 


(रा. अ. साबणे) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 


) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 


महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र 2, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन बेलापूर, नवी मुंबई. 

१०) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

११) निवड नस्ती (पापु-१३) 


-८0 


S 


S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


